स्थलांतरीत कामगारांची माहिती 
एकत्रित करण्याकरिता महाराष्ट्र 
कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांनी 
विकसीत केलेल्या सध्याच्या संगणक 
प्रणालीमध्ये बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: 93 ऑगस्ट, २०२०. 


प्रस्तावना : 
कोविड-१९ च्या देशभरात झालेल्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्र 


राज्यातील अनेक AGRA त्यांच्या मूळ राज्यात, उदा. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, इ. ठिकाणी स्थलांतर 
केले आहे. तसेच काही स्थलांतरीत कामगार त्यांच्या मूळ राज्यातून महाराष्ट्रात परत येत आहेत. अशा सर्व 
स्थलांतरीत कामगारांची संपूर्ण/ सविस्तर माहिती संगणकीकृत पध्दतीने ठेवण्याच्या सूचना मा. सचिव, श्रम 
व रोजगार मंत्रालय, केंद्र शासन यांनी त्यांच्या दिनाक १९/६/२०२० च्या अर्ध शासकीय पत्रान्वये दिल्या 
आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार स्थलांतरीत कामगारांची माहिती त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत संगणक प्रणाली 
तयार करण्यात आली असून ती सर्वसमावेशक व कामगारांची संपूर्ण माहिती प्राप्त करणारी आहे. त्याच 
प्रणालीमध्ये सर्वच असंघटित व स्थलांतरीत कामगारांची माहिती एकत्रित करणे शाक्य होणार आहे. केंद्र 
शासनाच्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सध्याच्या संगणक प्रणालीमध्ये 
बदल करण्याच्या सूचना आज्ञावली विकासकाला देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
कोविड-१९ च्या देशभरात झालेल्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्र 


राज्यातील अनेक मजूरांनी त्यांच्या मूळ राज्यात, उदा. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, इ. ठिकाणी तसेच 
त्यांच्या मूळ राज्यातून परत महाराष्ट्रात स्थलांतर केले आहे. अशा सर्व स्थलांतरीत कामगारांची संपूर्ण/ 
सविस्तर माहिती संगणकीकृत पध्दतीने ठेवणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाच्या श्रम रोजगार मंत्रालयाच्या 
दिनांक ३०/०६/२०२० च्या पत्रान्वये आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगारांसंदर्भात विविध प्रकाराच्या २२१ 
रोजगारांतील असंघटीत कामगारांची यादी नमूद करण्यात आलेली आहे. जनगणना विभागाची २५० 


रोजगारांची यादी, कामगार विभागाची १२२ रोजगारांची यादी व केंद्र शासनाची २२१ रोजगारांची यादी 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


एकत्रित करुन ३०० प्रकारच्या रोजगारांची यादी संकलित करण्यात आली आहे. असंघटीत/ स्थलांतरीत 
कामगारांची माहिती प्राप्त करताना या ३०० रोजगारांच्या यादीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात येत 
आहेत. (यादी सोबत जोडण्यात येत आहे). 

२. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत आस्थापनेवर ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या 
आस्थापनेकडील कामगारांची माहिती ठेवण्याचे प्रयोजन असून त्यानुसार महाराष्ट्र कामगार कल्याण 
मंडळाकडून संगणक आज्ञावली तयार करण्यात आली आहे. सदर संगणक आज्ञावली ऑनलाईन पद्धतीने, 
आस्थापना, त्यातील कामगार व त्यांच्याकडून प्राप्त होणारे अंशदान यांची माहिती ठेवते. या संगणक 
आज्ञावलीमध्ये नोंदणी करण्यात येणा-या कामगारांमध्ये संघटीत, असंघटीत, स्थलांतरीत तसेच कायम 
रहिवासी असलेल्या कामगारांचा समावेश आहे. असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८ मध्ये 
असंघटीत क्षेत्र म्हणजे ज्या उद्योगात १० पेक्षा कमी कामगार काम करतात अशा क्षेत्रांचा समावेश होतो. 
त्यामुळे असंघटीत कामगारांमध्ये घरुन काम करणारे कामगार, स्वयंरोजगारीत कामगार तसेच मजुरीवर 
जाणारे कामगार, या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा तसेच संघटीत क्षेत्रातील महाराष्ट्र कामगार कल्याण 
अधिनियमाच्या परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केलेल्या अन्य कामगारांचा देखील समावेश होतो. असंघटीत 
कामगारांच्या नोंदणीबरोबरच आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगारांची देखील नोंदणी होणे आवश्‍यक आहे. 
जरी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०१७, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
अधिनियम, १९९६, कारखाना अधिनियम, १९४८ व कंत्राटी कामगार अधिनियम, १९७०, या विविध कायदे व 
संबंधित नियमांत, कामगारांच्या, मजुरांच्या संख्येवरुन नोंदणी करणे अथवा न करणे यासंदर्भात तरतूदी 
असल्या तरी एकत्रित माहिती प्राप्त व्हावी यासाठी stan सर्व कामगारांची नोंदणी करताना खालील १० 
प्रकारची माहिती नोंदणी अर्जामध्ये नमूद करणे आवश्‍यक आहे. 


PAN - Alphanumeric - 10 Digits 

TAN - Alphanumeric - 10 Digits 

TIN - 11 Digits 

GESTIN - 15 Digits 

EPFO - 15Digits 

ESIC - 17 Digits 

MSEDCL Electricity Connection Number - 12 Digits 
MCA CIN (if registered as Company) - 21 Digits 
Aadhar Number - 12 Digits 

10. Mobile Number - 10 Digits 


BO ण दज OY: CN ee 20 त ता 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


३. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांनी यापूर्वीच संकेतस्थळ विकसीत केले असून या 
संकेतस्थळावर केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार सचिव, श्रम व रोजगार मंत्रालय, केंद्र शासन यांना अभिप्रेत सर्व 
स्थलांतरीत व असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत प्रभारी कल्याण आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी महाराष्ट्र कामगार 
कल्याण मंडळाच्या सध्याच्या संगणक प्रणालीमध्ये आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन व 
सेवेच्या अटी) कायदा, १९७९ ला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे बदल करण्याच्या सूचना आज्ञावली विकासकाला 
देण्यात येत आहेत. त्यानुसार आज्ञावली विकासकाने सर्व स्थलांतरीत व असंघटित कामगारांची परिच्छेद-२ 
मध्ये नमूद केलेल्या १० बाबींसह माहिती संकलित करता येईल, अशा रीतीने महाराष्ट्र कामगार कल्याण 
मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्‍यक बदल करावेत. याबाबत प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र 
कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांनी उचित कार्यवाही करावी. संगणक आज्ञावलीमध्ये नव्याने करावयाच्या 
सदर बदलाकरिता होणा-या वाढीव खर्चाबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने 
शासनास सादर करावा. 

४. कामगारांसंदर्भात परिच्छेद -२ मध्ये नमूद १० बाबींची माहिती दुकाने व आस्थापना नोंदणी, महाराष्ट्र 
कामगार कल्याण मंडळाकडील आस्थापना व कामगार नोंदणी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम मंडळ 
यांच्याकडे होणारी आस्थापना व कामगारांची नोंदणी तसेच संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाकडे कारखाने नोंदणीच्या वेळी होणारी कामगारांची नोंदणी करताना घेण्यात यावी, असे 
निदेश कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, सचिव, 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम मंडळ व प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांना 
देण्यात येत आहेत. 

५. वरीलप्रमाणे संगणक आज्ञावलीमध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच सर्व संघटीत, असंघटीत आणि 
आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगारांची नोंदणी या नवीन संकेतस्थळावर करण्यात येत असल्याची माहिती सर्व 
कामगारांना व्हावी, यासाठी कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, सचिव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम मंडळ व प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र 


कामगार कल्याण मंडळ यांनी जनजागृतीसाठी व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१४१६३५१८०४१० असा आहे. हा आदेडा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkundwar 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry 
D ) i S h a ka nt | Energy and Labour Department, postalCode=400032, 
e @  st=Maharashtra, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7bae5ad1db4953358cd43c 
999bdf0814c6bb78364d50a, 


serialNumber=c10a1e6c8fbe08c1 180978bd3ed8a151ed05 
U U Nn Wa [| 202d522b09b9960341c2f080906d, cn=Dr.Shrikant L. 

Pulkundwar 

Date: 2020.08.14 16:46:15 +05'30' 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
प्रति, 
१. कामगार आयुक्त, मुंबई, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला संकुल, sis (पूर्व), मुंबई- ५१. 
२. विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार), बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ५१ 
३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ५१. 
४. सचिव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम मंडळ, बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ५१. 
५. प्रभारी कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई गिरणी 
कामगार क्रीडा भवन, सेनापती बापट मार्ग, एलफिन्स्टन, मुंबई - १३. 

६. निवड नस्ती (कामगार-१०). 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


शासन निर्णय क्रमांक : स्थलांका २०२०/०७/प्र.क्र.८६/कामगार-१०, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
ओ it व शोतीशी संबंधित Agriculture & Related 
शेतमजूर Agriculture Labourer 
कृषी अवजारे हाताळणी Agriculture machinery handling 
३. | पशुसंवर्धन Animal Husbandry 
tof काजू प्रक्रिया Cashew processing 
५. | दुग्धशाळेतील कामगार Dairy Farm Worker 
६. । दुग्धशाळा आणि प्रक्रिया व्यवसाय Dairying and allied activities 
मत्स्य प्रक्रिया Fish processing 
मच्छीमार आणि संबंधित कामगार Fisherman & related worker 
अन्न प्रक्रिया Food Processing 
१०. | ०. । (वन उपज) गोळा करणारे Gatherer (Forest Produce, Firewood) 
Rae | १. ।मधगोळाकरणे Honey gathering 
१२. | फलोत्पादन आणि फुल शेती Horticulture and Floriculture 
१३. | वनीकरणासंबंधित मजूर Labourer in Forestry 
१४. मळा कामगार (वहा / कॉफी ड्‌.) Labourer in Plantation (Tea/Coffee etc.) 
१५. | कुक्कुटपालन व्यवसायाशी संबंधीत र ल्क क की 
कामगार 
१६. | मीठागार शोती काम Salt pan work 
१७. । रेशीम पालन (रेशीम शोती) Sericulture (Silk rearing) 
१८. । मेषपालन (मेंढीपालन) Shepherding 
१९, । तेंदू पत्ता गोळा करणे Tendu leaves collection 
२०. | asl काढणे Toddy tapping 
बो इमारत व संबंधित बांधकाम Building & Construction Related 
२१. | इमारत व रस्ते देखभाल Building and Road Maintenance 
२२. | बांधकाम मजूर (सिमेंट, काँक्रीट, विटा Construction Labourer (carry cement, 
इत्यादी उचलणे) concrete, bricks etc) 
२३. ava किंवा सार्वजनिक उद्यान Construction of Community Parks or 
बाधकाम Footpath 
२४. | धरणे, पूल, रस्ते बांधकाम किंवा इमारत Construction of Dams, Bridges, Roads or 
बांधकामाअंतर्गत कोणतीही कामे द - eee under Building 
२५. | मनोरंजन सुविधांसह जलतरण Construction of Swimming pool, Golf 
तलाव, गोल्फ कोर्सचे बांधकाम 11111 oe any other recreational 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 

२६. । तंबू/मंडप यांची उभारणी/ कार्यक्रमाचे 
सुशोभिकरण व कार्यक्रमासाठी भांडी Construction of tents and pandals supply 
पुरविणारे कामगार no 

२७. | बागकामसंबंधीत कामगार Curator 

२८. | मातीकाम Earth Work 

२९. | वाळू माती किंवा जाड वाळूचा उपसा | Extraction of Sand Soil or Core Sand 

३०. | जोडारी Fitter 

३१. | Raset, तावदाने, दारे इ. बसविणे व Fixing and modelling of Window, Grill, 
त्यांची संरक्षक रचना तयार करणे Doors etc. 

32. | शितलीकरण व तापनयंत्रणा बसविणे । Fixing and repairing of cooling and 
ara दुरुस्ती (एसी ती. ; eee er oa 
कुलर / गिझर / वॉशिंग मशीन TAS) | Machine technician) 

33. अग्निशामक यंत्रणा बसविणे व त्यांची Fixing and repairing of fire Extinguishers 
दुरुस्ती करणे System 

३४. । किचनमध्ये वापरण्यात येणारे 
मॉड्यूलर युनिट्स बसविणे व त्यांची Fixing Modular units used in Kitchens 
जोडणी (फर्निचर आणि fishin (Furniture and Fitting) 

३५. । सुरक्षा दारे व इतर यंत्रणा बसविणे Fixing Security gates or other Machineries 

३६. । पूर व्यवस्थापन किंवा संबंधित काम Flood management or related work 

३७. | बागकाम आणि उद्याने देखभाल Gardening and parks maintenance 

३८. | ग्लास कटर/ काचकाम Glass Cutter 

३९. । क्रोडांगण/ मोकळ्या जागेसंबंधीत मलिका 
कामगार 

४०. | हातोडा चालविणे Hammering 

४१. | घरे / इमारतींची अंतर्गत सजावट Interior Decoration of Houses/Building 

४२. | मोठी aie कामे जसेकी Large mechanical works like Machinery, 
यंत्रसामुग्री, पूलबांधणी इ. Bridges works etc 

४३. | उद्ाहन आणि स्वयंचलित जिने 7 
उभारणे Lift and Escalators Fixing 

४४. | संगमरवर / दगडांचे काम Marble/Stone Work 

४५. | गवंडी (राजगिरी) काम Masonary (Rajgiri) 

४६. खाण कामगार आणि खदान कामगार | Miner & Quarrier 

४७. | मिश्रणकाम (बांधकाम संबंधित) Mixer Operation 

४८. | मोजेक (फरशी) पॉलिशिंग Mosaic Polishing 

४९. । रंगारी / रंगकाम / पीओपी काम करणे Painter/Painting/POP work 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 

Go, | नळ कारागीर/ नळ जोडणी करणे Plumber/Plumbing 

५१. | रस्त्याचे काम करणे Road work 

५२. | रोडरोलर चालन Roller Driving 

५३. | छतावरण Roofing 

५४. | वाळू उपसा Sand Mining 

५५. | बांधकामस्थळावरील सुरक्षा रक्षक Security Guard at Construction Site 

५६. | फवारणी किंवा मिश्रण काम (रस्ता Spray Work or Mixing work (engaged in 
aera संबंधित) road construction) 

५७. | खडी यंत्र कामगार Stone crusher 

५८. | दगड कटाई, फोडणी, भरड काम Stone cutting breaking for Grinding 
(दगडी खाण) Works (Mining) 

५९. | दगड उत्खनन कार्य किंवा खाणकाम । Stone Quarries Work or Mining 

६०. | फरशा बसविणे Tiles Fixing 

६१. । बोगद्याचे काम करणे Tunnel Work 

६२. । संधाता (वेल्डिंग काम करणारा) Welder 

६३. | विहीर खोदणे Well Digging 

६४. | विहीरीतील गाळ काढून टाकणे / | Dat. 
गोताखोर Well Silt removing/diving 

क) | करमणूक व संबंधित कामे Entertainment & Related 

६५. | हकश्राव्य कामाशी संबंधित कामगार | Audio and visual workers 

६६. । वाजंत्री Band playing 

६७. | केबल टीव्ही व्यवसाय Cable TV operation 

६८. | sl (गोल्फ क्लबवरील सहायक)  । Caddie 

६९. कॅमेरामॅन Cameraman 

७०. | सिनेमाशी संबंधित कामे Cine Service 

७१. | सिनेमा प्रक्षेपणासंबंधित कामे Cinema Projectionist 

७२. | सर्कस कलाकार Circus Artist 

(93. नर्तक Dancers 

७४. | घोडेस्वार Jockey 

७५. । जादूगार Magician 

७६. | मॉडेल Meee 

(9७. कवी / लेखक Poet / Writer 

७८. | पथनाट्य कळाकार Street Performer 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
डो आर्थिक, संप्रेषण व इतर संबंधित Financial, Communication Related & 
Other 

७९. कार्यालय, उपहारगृह आणि इतर Accountant in Office, Hotel and other 
आस्थापनांमधील लेखापाल Establishment 

८०. | बँक एजंट Banking Agent 

८१. | कॉल सेंटर / ग्राहक सेवा कर्मचारी Call Centre / Customer Care Executive 

८२. कार्यालय, उपहारगृह आणि झ्तर Cashier in Office, Hotel and other 
आस्थापना मधील रोखपाल Establishment 

८३. | बांधकाम आस्थापनांमधील लिपीक Clerk / Accountant (All types of workers 
आणि लेखापाल, सर्व प्रकारचे such as clerk and accountant in 
कर्मचारी Construction Establishment) 

८४. | कार्यालय, STENTS आणि इतर Clerk / Accountant (All types of workers 
आस्थापनांमधील लिपीक आणि such as clerk and accountant in Office, 
लेखापाल Hotel and other Establishment) 

८५. | शिकवणी Coaching service 

८६. | डेटा एंट्री ऑपरेटर Data entry operator 

८७. | ई-वाणिज्य, ई-व्यापार E-Commerce 

८८. | अभियंता Engineer 

८९. | आर्थिक सल्लागार Financial Adviser 

९०, आयकर सल्लागार Income Tax Advisor 

९१. | विमा एजंट Insurance Agent 

९२. | माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र IT Sector 

९२. पत्रकार Journalist 

९४. | प्रयोगशाळा सहायक Laboratory Assistant 

९५. | वकील Lawyer 

९६. । विधी सहायक Legal Assistant 

९७. | मीटर वाचक/ नोंद घेणारा Meter Reader 

९८. । स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित NGO Service 

९९. | किरकोळ व्यवहार क्षेत्र Retail Sector 

| Joo. | oo, | विक्री आणि विपणन Sales & Marketing 

| 904. | ०१. | बचत गट, स्वयंसहायता गट Self Help Group 

१०२. | शोअर बाजार दलाल Share Market broker 

१०३. | शिक्षा मित्र Siksha Mitra 

१०७. लघुलेखक Stenographer 

१०५. | पर्यवेक्षक Supervisor 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
१०६. | शिक्षक Teacher 
१०७. दूरध्वनी बूथ सेवा Telephone booth service 
१०८. | दूरध्वनीचालक Telephone Operator 
१०९. | टंकलेखक Typist 
| 990. | १०. | पंच / रेफरी Umpire/ Referee 
(१११७ | ११३. | अकुडाल कामगार Unskilled Worker 
992. | आज्ञावली विकासक Web Developer 
3) अन्न आणि संबंधित Food & Related 
993. | बेकरीचे काम Bakery work 
११४. | खाटीक / चिकन / मांस पुरवठा | 
कामाशी संबंधित Butcher / Chicken / Meat Supply 
११५. | मिठाई व्यवसायाशी संबंधित Confectionery 
११६. | अंडी पुरवठा कामाशी संबंधित Egg Supply 
११७. | मासे आणि समुद्री खाद्य संबंधित Fish & Sea Food Supply 
११८. | फळांचा पुरवठा कामाशी संबंधित Fruit Supply 
3) Pa Sean शी] Grocery / Kirana Shop Worker 
दुकानदार 
१२०. | अल्पोपहार तयारी कामाशी संबंधित । Snacks Preparation 
१२१. | भाजीपाला पुरवठा काम Vegetable Supply 
फ) | thetare), विक्री माल विक्री Hawking & Vending Related 
922. | नारळ पाणी विक्रेता Coconut Water Vendor 
१२३. | फुलांचे काम आणि पुष्पहार तयार ग । 
करणे lower work and garland making 
१२४. | फळांचा रस विक्रेता Fruit Juice Vendor 
१२५. | हस्तकला निर्माता / विक्रेता Handicraft Maker / Seller 
१२६. | दुध वाला Milkman 
१२७. । वृत्तपत्र वितरक / विक्रेता Newspaper Delivery / Selling 
१२८. | पानवाला Panwalla 
१२९. | फेरीवाला / भाजीवाला / फळ वाला / Rehadi/Thela wala Sabzi Wala / Fruit 
पत्री विक्रेता Wala / Patri Vendor 
१३०. | शू शायनिंग / चांभार / बूट पॉलिडा Shoe Shining / Cobbler / Boot Polish 
१३१. | रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ/ झटपट eer 
खाद्यपदार्थ Street Food / Fast Food Vendor 
932. | रस्त्यावरील विक्रेता (खाद्यपदार्थां 
व्यति (रेक) Street Vendor (other than food) 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
933. | चहा विक्रेता Tea Vendor (Chai walla) 
ग) आरोग्य, सौंदर्य आणि Wesel Health, Beauty & Well Being Related 

संबंधित सेवा Services 

१३४. | आशा व अंगणवाडी सेविका Asha and Anganwadi workers 

934. ज्योतिषी Astrologer 

१३६. | ब्यूटीशियन / सलून / पार्लर Beautician / Saloon / Parlour 

१३७. | संगोपनकर्ता (आया) (वृद्ध 
व्यक्‍तींकरिता) Caretaker (old persons) 

१३८. | औषधांचे दुकान Chemist / Medical Store 

१३९. | बाल संगोपनकर्ता (आया) Child Caretaker (Aaya) 

१४०. सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी Community Health Worker 

१४१. | कंपाऊंडर Compounder 

१४२. | दंतचिकित्स सहाय्यक Dental Assistant 

१४३. | आहारतज्ज्ञ आणि पोषण विशोषज्ञ Dietician and Nutritionist 

१४४. | फिटनेस / जिम ट्रेनर Fitness / Gym Trainer 

१४५. | न्हावी, केशभूषाकार Hair Dressing / Barber 

१४६. | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ Lab Technician 

१४७. | जीवरक्षक Life Guard 

१४८. | मेहंदी कला Mehandi Art 

१४९. | माध्यान्ह भोजन कामगार Mid day meal workers 

१५०. | सुईण/दाई/प्रसविका Midwife 

१५१. | संगीत शिक्षक Music Teacher 

१५२. | नर्स/परिचारिका Nurse 

943. | GMT विक्रेता Optician 

१५४. | परावैद्यक कर्मचारी Paramedical Staff 

१५५. | रोगनिदान तंत्रज्ञ Pathology Technician 

१५६. | औषधनिर्माता Pharmacist 

१५७. | भौतिकोपचारतज्ञ Physiotherapist 

१५८. | धार्मिक व्यावसायिक (पुजारी, पुरोहित Religious Professional (Priest, Purohit 
ड्‌.) etc.) 

१५९. | खेळाचे शिक्षक Sports Coach 

१६०. खेळाडू Sportsperson 

१६१. | शिक्षक Teacher / Tutor 

१६२. पशुवैद्यकीय तंत्रज्ञ Veterinary Technician 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 

१६३. | वॉर्ड बॉय (परिचर) Ward Boy 

१६४. | एक्स-रे तंत्रज्ञ X-Ray Technician 

१६५. | योग प्रशिक्षक Yoga Trainer 

® | आदरातिथ्य संबंधित Hospitality Related 

१६६. | बारटेंडर Bartender 

१६७. | खाद्यपेय व्यवस्था Catering 

१६८. | कार्यालय, हॉटेल आणि इतर Cleaner in Office, Hotel and other 
आस्थापनांमधील स्वच्छक Establishment 

१६९. | क्लब आणि कॅन्टीन सेवा Clubs and canteen service 

१७०. | स्वयंपाकी Cook 

१७१. | कार्यक्रमासाठी सजावट Decoration for function 

१७२. | धोबी Dhobi 

१७३. | घरेलू कामगार Domestic Worker / Maid 

१७४. | हॉटेल आणि रेस्टॉरंट सेवा Hotel and Restaurant service 

१७५. | घराची देखभाल करणारा Housekeeping Worker 

१७६. | स्वयंपाकघर मदतनीस Kitchen Helper 

१७७. | कपडे धुणे / frat rT सेवा Laundry/Drycleaning Services 

१७८. | Bras / ऑफिस बॉय Peon / Office Boy 

१७९. | हमाल Porter 

१८०. | स्वागतकार Receptionist 

१८१. | सुरक्षा रक्षक (बांधकाम Security Guard (other than Construction 
कामाव्यतिरिक्त) work) 

१८२. | पर्यटन आणि आदरातिथ्य Tourism and Hospitality 

१८३. | पर्यटक मार्गदर्शक Tourist Guide 

१८४. | वेटर/ वाढपी Waiter 

१८५. पहारेकरी Watchman 

१८६. | पाणी वाला Water Carrier 

यो उत्पादनाझी संबंधित Manufacturing & Related 

१८७. | अगरबत्ती बनविणे Agarbatti making 

१८८. | बांगड्याचे उत्पादन Bangle manufacturing 

१८९.  बुरुडकाम Basket Maker 

१९०. | मणी बनविणे / छेदन करणे Beads making / piercing 

१९१. | विडी उत्पादन Beedi Manufacture 

१९२. | टिकली काम Bindi work 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
१९३. लोहार Blacksmith 
१९४. | आसवनीवरील काम (ब्रैवरीज/ 

डिस्टीलरीज) Breweries Distilleries 
१९५. | वीटांचे उत्पादन/ वीटभट्टीवर काम 

करणे Brick manufacturing works at Brick kilns 
१९६. | ब्रश बनविणे Brush making 
१९७. | बल्ब उत्पादन Bulb manufacture 
१९८. | वेताचे/ बांबूचे काम Cane/Reed work 
१९९. | चटई विणकाम Carpet weaving 
२००. | कापडावरील कशीदाकारी Chikan work 
२०१. | कापड छपाई Cloth printing 
२०२. | काथ्या प्रक्रिया / उत्पादन Coir processing/manufacture 
203. | रंगकाम Dyeing 
२०४. विद्युतविळेपन Electroplating 
२०५. लिफाफे बनविणे Envelope making 
२०६. | कारखाना कामगार Factory Worker 
२०७. | दारुकाम / फटाके उत्पादन Fire work / Cracker production 
२०८. | पिठाच्या गिरण्यांचे काम Flour mills operations 
२०९. | पादत्राणे उत्पादन Footwear production 
२१०. | ओतझाळा Foundry 
299. | कपड्यांचे उत्पादन Garment manufacture 
292. | रत्नांवरील काम Gem Cutting 
293. | सरकी काढणे Ginning 
२१४. | काच उत्पादन Glassware manufacturing 
294. | सोनारकाम Goldsmithy 
२१६. | हस्तकला Handicrafts 
२१७. | हातमाग/ विणकाम Handloom weaving 
२१८. | दागिने निर्माता (सोन्याव्यतिरिक्‍त) Jewellery Maker (other than gold) 
२१९. | विणकाम करणारा Knitter 
220, | उत्पादन क्षेत्रातील कामगार Labourer in Manufacturing 
229. | खाणकामावरील मजूर Labourer in Mining 
२२२. | चुना बनविणे Lime Making 
223. | कुलूप बनविणे Lock making 
228. | यंत्र चालक Machine Operator 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 

२२५. | मसाला बनविणे Masala making 

२२६. | काडीपेटी उत्पादन Matches manufacture 

229. | गौण खनिज व खाण काम Minor mineral and mines work 

२२८. | वाद्य यंत्र निर्माता Musical Instrument Maker 

२२९. | तेल काढणे Oil extraction 

२३०. | इतर लघु उद्योग Other Small scale industries 

२३१. | पॅकिंग आणि पॅकेजिंग Packing and Packaging 

232. | कागद उत्पादन निर्माता Paper Product Maker 

233. | पापड बनवणे Papad making 

238. | औषध उद्योग Pharmaceutical Industry 

२३५. | लोणचे बनवणे Pickle making 

२३६. | संयंत्र ऑपरेटर Plant Operator 

२३७. । प्लास्टिक उत्पादन Plastic Manufacture 

२३८. | कुंभार Potter 

२३९. | यंत्रमागावरील विणकाम Powerloom weaving 

२४०. | मुद्रणालय कामगार Printing Press Worker 

२४१. | दगड खाण कामगार Quarry work 

२४२. | भात गिरणी Rice milling 

283. | दोरी तयार करणारा Rope maker 

२४४. | रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने 
निर्माता Rubber and Plastic Products Maker 

२४५. | लाकूड कापण्याचे काम Sawmill work 

२४६. | साबण निर्मिती Soap manufacture 

२४७. | खेळ सामुग्री उत्पादन Sports good manufacture 

२४८. | पोलाद पात्रे व भांडी निर्मिती Steel vessels and utensils manufacture 

२४९. | तंबाखू प्रक्रिया Tobacco processing 

२५०. कमानी (लपेटलेल्या आणि त्वचेच्या Tanning (including hides and_ skin 
उत्पादनासह) चामड्याच्या वस्तू production) leather goods 

२५१. इमारती लाकूड उद्योग (फनिचर Timber Industry (Furniture manufacturing 
मॅन्युफॅक्चरिंग इ.) etc) 

२५२. | तंबाखू उत्पादन निर्माता Tobacco Product Maker 

२५३. | खेळणी बनवणारा Toy Maker 

२५४. | विणकर Weaver 

२५५. | सांधकाम / फॅब्रिकेशन Welding/Fabrication 


पृष्ठ १५ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 

ज) | स्वच्छता संबंधी कामे Sanitation Related 

२५६. | कचरा गोळा करणारा Garbage collector 

२५७. | चिंधी वेचक Rag Picker 

२५८. | नाळे सफाईंगार Sewer Cleaner 

२५९. | सफाई कामगार Sweeper 

ख)  दुकान- सेवा/ दुरुस्ती / देखभाल | Shop - Service/Repair/Maintenance 

२६०. ऑटोमोबाइल (कार / स्कूटर / | Automobile (Car/Scooter/Motorcycle) 
मोटरसायकल) Taps) यंत्रज्ञ Mechanic 

२६१. | सायकल / रिक्षा दुरुस्ती Bicycle / Rickshaw Repair 

२६२. | पुस्तक बांधणी Book binding 

२६३. | सुतारकाम Carpentry 

२६४. | संगणक / ल॑पटाप व नेटवर्किंग Computer/Laptop and Networking 

२६५. | वीजतंत्री/ विद्युतविषयक कामे Electrician / Electric works 

२६६. | गॅस स्टोव्ह / प्रेशर कुकर / | Gas — Stove/Pressure Cooker/Sewing 
शिवणकामाची मशीन दुरुस्ती Machine Repair 

२६७. | जनरेटर दुरुस्ती Generator Repair 

२६८. इन्व्हर्टर दुरुस्ती Inverter Repair 

२६९. | लाइनमन Lineman 

२७०. । यंत्रज्ञ Mechanic 

209. | मायक्रोवेव्ह / मिक्सर ग्राइंडर | __ | | | 
दुरुस्ती ऱ्ती Microwave/Mixer Grinder Repair 

202. | मोबाइल दुरुस्ती Mobile Repair 

२७३. | फोटो फ्रेम कामगार Photo Framer 

२७४. | छायाचित्रकार / व्हिडिओग्राफर Photographer/Videographer 

२७५. प्राप्टी डीलर Property Dealer 

२७६. | आरओ तंत्रज्ञ RO Technician 

२७७. | जोडे बनवणारा Shoemaker 

२७८. | दुकानदार / दुकान सहाय्यक Shopkeeper/Shop Assistant 

२७९. | शिपी /शिवणकाम / भरतकाम Tailor / Stitching / Embroidery 

२८०. । तंत्रज्ञ Technician 

२८१. | टीव्ही / रेडिओ / इलेक्ट्रॉनिक / | TV/Radio /Electronic / Electrical Good 
विद्युतसामान दुरुस्ती Repairs 

लौ प्रवास आणि वाहतूक संबंधित Travel & Transport Related 

२८२. | बोट / नावेचा व्यवसाय Boat / Ferry occupation 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२०/०७/ प्र.क्र.८६/ कामगार - १० 


अ.क्र व्यवसायांची नावे (मराठी) व्यवसायांची नावे (इंग्रजी) 
२८२३. बैल / उंटगाडी चालक Bullock/Camel-cart operation 
२८४. | वाहक (बस, रेल्वे g.) Conductor (Bus, Railway etc.) 
२८५. कुरिअर सेवा Courier service 
२८६. | सायकलरिक्षा चालक Cycle Rickshaw Puller 
२८७. | जेवणाचा डब्बा पोहोचविणारे/ 
डबेवाला Dabba wala 
२८८. | डिलीवरी बॉय / कुरियर सेवा Delivery Boy / Courier Service 
२८९. | वाहन चालक (बस, कार, ऑटो Driver (Bus, Car, Auto Rickshaw, Truck, 
रिक्षा, ट्रक, टेम्पो) Tempo) 
280. | चालक (दुचाकी) Driver (Two wheelers) 
२९१. | वाहनचालक प्रशिक्षक Driving Instructor 
२९२. | हातगाडी खेचणारा, चालक Hand Cart Puller 
२९३. | माल चढविणारा व उतरविणारा Loader & Unloader 
२९४. | एलपीजी गॅस वितरण कामगार LPG Gas Delivery Worker 
२९५. | सामान बांधणी व पोचवणी Packers and Movers 
२९६. पेट्रोल ल पंप व संबंधित सेवा Petrol Pump and allied service 
२९७. | सर्व्हिस स्टेशनचे काम Service Station work 
२९८. | FSH एजंट Travel Agent 
288. | वाहन सफाईंगार Vehicle Cleaner 
300, | इतर Others 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


